कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र. १०५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ११ जानेवारी, २०२२. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(पुणे/का-२/रेशा/३८/४५७९/२०२१, दि.१७/०९/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद, कोल्हापूर यांनी सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांचा ठराव विचारात 
घेता, सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, कोल्हापूर यांचा ठराव विचारात घेऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्‍यातील 
खालील रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून SUA करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 

अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी) 


मुडयाचा मळा, चौगळे मळा, 
गणपती मंदिर मुख्य रस्त्याला 
मिळणारा रस्ता. 


१. मौजे वसगडे पी.टी.एम. चौक ते । ०/०० ते १/३५० ।१.३५० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२४५ 


भंडे मळा, बाशी पाटीलमळा ते 
अलाटवाडी रस्ता. 


२. मौजे वसगडे पी.टी.एम. चौक ते । ०/०० ते १/६०० | 9.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२४६ 


एकुण लांबी २.९५० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र. १०५/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २.९५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४३३०.४८६ --२.९५० 
म्हणजेच ४३३३.४३६ कि. मी. इतकी होईल. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११११६५३४९६९१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
GANPAT ५॥५०७॥२॥७५ 2 . 
KACHARE = 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
APRA बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 

७) कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद (बां) उत्तर विभाग, कोल्हापूर. 

) 
) 


८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
९) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

qo) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 

११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


